शासनमान्य ग्रामपंचायत ग्रंथालयांना 
सहाय्यक अनुदान (अनिवार्य) वितरीत 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - मराग्रं-२०२०/प्र.क्र.७६/२०२०/साशि-५, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १५ मार्च, २०२१. 


वाचा : १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र .अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३,दि.१६.०४.२०२०. 
2) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.मराग्रं-२०२०/प्र.क्र.9६/२०२०/साशि-५, 
दि.२६.०८.२०२०. 
३) ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.३२/२०२०-२१/ 
७३४५, दि. १०.०२.२०२१. 


प्रस्तावना : 
राज्यातील शासनमान्य ग्रामपंचायत ग्रंथालयांच्या सहाय्यक अनुदानासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षासाठी मागणी क्र. डब्ल्यू-४, २२०५- कला व संस्कृती, १०५ सार्वजनिक ग्रंथालये, (०४) स्थानिक क्षेत्राखालील 
योजना, (०४) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदांना सहाय्यक अनुदाने ( ग्रामपंचायत ग्रंथालयांना सहाय्यक अनुदाने) 
(२२०५ ११९६) (अनिवार्य) ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षांतर्गत रु.२,०७,७८,०००/- (अक्षरी रुपये 
दोन कोटी सात लाख अट्ट्याहत्तर हजार फ़क्त) इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. वित्त 
विभागाच्या मान्यतेनुसार शासनमान्य ग्रामपंचायत ग्रंथालयांच्या सहाय्यक अनुदानासाठी अर्थसंकल्पित निधीच्या 
२५ टक्केच्या मर्यादेत निधी म्हणजेच रु. ५१,९४,५००/- (अक्षरी रुपये एकाव्वन लाख चौ-यान्नव हजार पाचऱो 
फ़क्त) इतका निधी वितरीत करण्यास संदर्भाधिन दि. २६.०८.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आली आहे. 
आता ग्रंथालय संचालकांकडून प्राप्त संदर्भाधिन दि. १०.०२.२०२१ रोजीच्या प्रस्तावास अनुसरुन वित्त 
विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार राज्यातील शासनमान्य ग्रामपंचायत ग्रंथालयांच्या सहाय्यक अनुदानासाठी 
अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीच्या आनखी २५ टक्के निधी म्हणजेच रु. ५१,९४,५००/- ( अक्षरी रुपये 
एकाव्वन लाख चौ-यान्नव हजार पाचशे फ़क्त) इतका निधी वितरीत करुन खर्चास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय: 

राज्यातील शासनमान्य ग्रामपंचायत ग्रंथालयांच्या सहाय्यक अनुदानासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षासाठी मागणी क्र. डब्ल्यू-४, २२०५- कला व संस्कृती, १०५ सार्वजनिक ग्रंथालये, (०४) स्थानिक क्षेत्राखालील 
योजना, (०४) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदांना सहाय्यक अनुदाने ( ग्रामपंचायत ग्रंथालयांना सहाय्यक अनुदाने) 
(२२०५ ११९६) (अनिवार्य) ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) यातंर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निघिच्या 
२५ टक्के निधी म्हणजेच रु. ५१,९४,५००/- (अक्षरी रुपये एकाव्वन लाख चौ-यान्नव हजार पाचशे फ़क्त) इतका 
निधी संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास वितरीत व खर्च करण्यास ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना शासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी 
कार्यालयाच्या कार्यालय प्रमुखांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून त्यांना ३१ 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२०२०/प्र.क्र.9६/२०२०/साशि-५ 


सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दीष्टाखाळील देयकावर नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रतिस्वाक्षरी करण्याचे 
अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत 
२. सदरचा खर्च मागणी क्र. डब्ल्यू-४, २२०५- कला व संस्कृती, १०५ सार्वजनिक ग्रंथालये, (ov) स्थानिक 
क्षेत्राखाळील योजना, (०४) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदांना सहाय्यक अनुदाने (ग्रामपंचायत ग्रंथालयांना 
सहाय्यक अनुदाने) (२२०५ ११९६) (अनिवार्य) ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) या GABA सन २०२०- 
२१ मध्ये अर्थसंकल्पीत तरतूदीपैकी वितरीत केलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 
३. ग्रामपंचायत ग्रंथालयांना ECS/DBT/NEFT द्वारे ग्रामपंचायत खात्यामध्ये अनुदान जमा करण्यात यावे. 
अनुदानाच्या रक्कमेची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी विहित मुदतीत सादर करणे आवश्‍यक 
राहील. 
४. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या परिपत्रकातील अटी व शार्तीची पुर्तता केलेली 
आहे. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२६०/२०२१/व्यय-५, दि.१०.०३.२०२१ अन्वये 
प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. हा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०३१५१७३८५७२५०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Anil Vithalrao S: 


Po 
Anil Vithalrao शमत राजधा, 


'3348b7a8767f0f7865422df1 e65ce2f3bcdf6786 


S 2. 
aware iter etn 


(अनिल वि. सावरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
२. महालेखापाल -२ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
७. सर्व सहायक ग्रंथालय संचालक/जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी/ग्रंथपाल गट-ब 
८. प्रधान सचिव (उ.व.तं.शि.) यांचे स्वीय सहाय्यक 
९. अ.मु.स. (वित्त) यांचे स्वीय सहाय्यक 
१०. कक्ष अधिकारी (साशि १), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती (साशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


